महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे सन 
२०१६-१७ चे अर्थसंकल्पिय अंदाज व सन 
२०१५-१६ चे सुधारित अंदाज यांना मंजुरी 
मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.एसटीसी-०११६ /प्र.क्र.५०/परि-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २७ एप्रिल, २०१७. 


वाचा - उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, म.रा.मा.प.म., यांचे पत्र क्र.राप/ लेखा/ अंववि/ 
३१/२०१६-१७/१११, दि.१५ जानेवारी, २०१६ 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ अधिनियम १९५२ मधील नियम १४ अन्वये प्रदान 
केलेल्या शक्तीचा वापर करुन महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने प्रस्तवित केलेल्या सन 
२०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पिय अंदाजास तसेच सन २०१५-१६ च्या सुधारित अंदाजास खाली नमूद 
केल्याप्रमाणे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु.लाखात) 
अ.क्र. तपशील सुधारित अंदाज अर्थसंकल्पिय 
२०१५-१६ अंदाज २०१६-१७ 
भांडवली खर्च : 
Poe जमिनी व इमारती १५०६६.१५ २३८९८.६६ 
२ बसगाडया-(अ) किंमत ४५४०७.०१ ४४६५१.१० 
(ब) संख्या (१९५४) (२१२०) 
३ संयंत्र, यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री १३६७.०३ १०९०९.४० 
एकूण ६१८४०.१९ ७९४५९.१६ 
साधनसंपत्ती : 
(कै: = | निव्वळ अंतर्गत सांधनसंपत्ती (-) ७७४३.८१ (-) ९८६६.१९ 
२ राज्य शासनाकडून भांडवली अंशदान ४५६६६.४८ ५४३१३.२३ 
३ राज्य शासनाकडून भांडवली अनुदान 
अ) मानवविकास योजना ४८८०.०० ००.०० 
ब) बसस्थानकांचे आधुनिकीकरण व १३७८७.३६ १८५०.०० 
दर्जावाढ 
४ कर्ज इत्यादी ५२५०.१६ १३४२९.७४ 
एकूण ६१८४०.१९ ७९४५९.१६ 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-०११६ /प्र.क्र.५०/परि-१ , दिनांक : २७ एप्रिळ, २०१७ . 


२. मार्ग परिवहन महामंडळ अधिनियम १९५० च्या कलम २६ अनुसार बँका व इतर वित्तिय 
संस्थांकडून वर दर्शविल्याप्रमाणे कर्ज घेण्यासाठी शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. वरीलप्रमाणे प्रस्तावित भांडवली खर्च हा त्या वर्षाच्या उपलब्ध साधनसंपत्तीच्या मर्यादेत 
राहील, या अटीच्या अधीन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


४. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ अधिनियम, १९५२ च्या नियम १४(२) खालील 
तरतूदीनुसार अर्थसंकल्पाच्या अधिप्रमाणित प्रती केंद्र शासन, राज्य शासन व महालेखापाल, 
महाराष्ट्र-१, मुंबई यांना पाठविण्यात याव्यात. 


५. हा शासन निर्णय वित्त विभागाने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१३६/१६/सा.उ.,दिनांक 
१०.०४.२०१७ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार तसेच राज्य सार्वजनिक उपक्रम पुनर्विलोकन समितीने 
दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे . 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०४२७११४९१९९०२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ace: Digitally signed by Vijay Madhukar Lite 
V 1] ay M a d h 1 ka [| DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Desk Officer, postalCode=400032, 
| | t e st=Maharashtra, cn=Vijay Madhukar Lite 


Date: 2017.04.27 17:04:29 +05'30' 
(विजय लिटे) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. सचिव, भूपृष्ठ वाहतूक, भारत सरकार, नवी दिल्ली (पत्राने) 
२. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 
३. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
४. वित्तिय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 
५. सचिव, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई-८ 
६. सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 
७. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षण), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 
८. महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई 
९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१०. निवासी/लेखा परिक्षा अधिकारी, वांद्रे (पुर्वी, मुंबई ४०० ०५१ 
११. वित्त विभाग (व्यय -८/साऊ/) विनियम, मंत्रालय, मुंबई Yoo 032 
१२. नियोजन विभाग (का.१४६१), मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
१३. गृह विभाग (बीयुडी-१/बीयुडी-२/ परिवहन-३/ परिवहन-४), मंत्रालय, मुंबई 
१४. निवडनस्ती/परिवहन-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


